सर ज. जी. कला महाविद्यालय , सर ज.जी उपयोजित 
कला महाविद्यालय आणि सर ज.जी वास्तुशास्त्र 
महाविद्यालय या तीन महाविद्यालयांचे मिळून 
राज्यस्तरीय विद्यापीठ स्थापन करण्यासंदर्भात अहवाल 
सादर करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: एडीआर-२०२१/प्र.क्र. ६८ /तांशि-६, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: २२ मार्च,२०२२ 


वाचा:- शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र. एडीआर-२०२१/प्र.क्र. ६८ /तांशि-६, 
दिनांक २१ मार्च,२०२२ 

प्रस्तावना :- 

सर ज.जी. कला महाविद्यालय, सर ज.जी.उपयोजित कला महाविद्यालय आणि सर ज.जी. वास्तुझास्त्र 
महाविद्यालय या तीन महाविद्यालयांचे मिळून राज्यस्तरीय विद्यापीठ स्थापन करण्यासंदर्भात अभ्यास करून 
शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी अभ्यास समिती गठित करण्याचा शासन निर्णय दिनांक २१ मार्च,२०२२ 
रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर समितीमधील अनुक्रमांक ७ येथील सदस्यांचे नावामध्ये अंशात: बदल 
झाल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. सदर नावामध्ये सुधारणा करण्याची बाब विचाराधीन होती, त्यानुसार 
पुढीलप्रमाणे शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे. 
शासन शुध्दीपत्रक:- 

सर ज.जी. कला महाविद्यालय, सर ज.जी.उपयोजित कला महाविद्यालय आणि सर ज.जी. वास्तुझास्त्र 
महाविद्यालय या तीन महाविद्यालयांचे मिळून राज्यस्तरीय विद्यापीठ स्थापन करण्यासंदर्भात अभ्यास करून 
शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी दिनांक २१ मार्च,२०२२ च्या समक्रमांकाच्या शासन निर्णयान्वये अभ्यास 
समिती गठित करण्यात आली आहे. सदर समितीमधील अनुक्रमांक ७ येथील सदस्य यांचे नाव “श्री. विजय 
राजेशिर्के, सावर्डा, जि. रत्नागिरी” या ऐवजी “श्री.प्रकाश राजेशिर्के, सावर्डे, तालुका-चिपळूण, जिल्हा- 
रत्नागिरी” असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एडीआर-२०२१/प्र.क्र. ६८ /तांशि-६, 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३२२१७१७२३२००८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


< Digitally signed by Satish Jagd Tidke 
Satish Jagdeorao  3h.cx ss scsmartae, ८५५३: 
Tidke Sate, ad Tt eto co 
(सतिश तिडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3) मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
६) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
७) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
८) श्री.विजय खोले, माजी कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
९) श्री.रवींद्र कुलकर्णी, प्र कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
१०) HARI चंद्रा, माजी प्र. कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
११) श्री.शश्री प्रभू, वास्तुकला तज्ञ, वानखेडे स्टेडियम, ब्लॉक क्र. ए २-बी१, नॉर्थ स्टॅड,चर्चगेट, 
मुंबई ४०० ०२०. 
१२) श्री.सुहास बहुलकर, चित्रकार, शिवानंद सोसायटी, चित्रकार केतकर मार्ग, विलेपार्ले (पृ), 
मुंबई ४०००५७ 
१३) श्री.शे.व.चिंधडे, सेवानिवृत्त उप सचिव, विधि व न्याय विभाग. मंत्रालय, मुंबई 
१४) श्री. प्रकाश राजेशिर्के, सावर्डे, तालुका- चिपळूण,जिल्हा-रत्नागिरी. 
१५) श्री.राजीव मिश्रा, संचाळक, कला संचालनालय, मुंबई 


) 
) 
) 
१६) निवड नस्ती (ताशि-६), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


